महाराष्ट्र शासन शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक - आयपीएस-१७०९/प्र.क्र.३६८/पोल १, 
दिनांक : २९ एप्रिल, २०१०. 


वाचा:- शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.ओपीओ-३१०९/८३६/प्र.क्र.३४०/पोल-३, दि. ३१.१२.२००९, 


शासन आदेश:- राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था व्यवस्थित राखण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय निकड 


विचारात घेऊन, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 


पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदींच्या अनुषंगाने, सक्षम प्राधिकारी 


यांच्या पुर्व मान्यतेने, भारतीय पोलीस सेवेतील खालील अधिकाऱ्याची बदलीने नियुक्‍ती करण्यात येत 


आहे:- 


२. 


ae sede मलय र्य गुल त जत श्री. राजेंद्र सिं, | उपसंचालक 


पेसे. ह... १1... पोलीस । (शासन निर्णय, गृह विभाग, दि. ३१.१२.२००९ 
| अकादमी, नाशिक । अन्वये निर्माण करण्यात आलेल्या पदावर) 


अधिकाऱ्याचे नाव 


नवीन नियुकक्‍तीचेपद 7731. 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य गुप्त वार्ता प्रबोधनी. पुणे 


प्रस्तुत प्रकरणी महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांनी 


कृपया तात्काळ कार्यवाही करावी आणि याबाबतचा अनुपालन अहवाल, संबंधितांनी कार्यभार 


स्विकारल्याचा दिनांक नमूद करुन, शासनास सत्वर पाठविण्यात यावा. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


८_. 


कै. वि. बिलोणीकर 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रत माहितीसाठी सादर :- 


१) 
र) 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

मुख्य सचिव यांचे सचिव. 

मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 
मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 


अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

प्रधान सचिव (अ. व सु.), यांचे स्वीय सहायक. 

लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह ठिभाग, मंत्रालय, मुंबई 


निवडनस्ती (पोल-१) 


D:inew pol-1\TRANSFE&POSTING\G RC.R 368.39.!96 


